प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेकरिता 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
निधी वितरण करणेबाबत. 

(लेखाशिर्ष २२१११४७७) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. 09 /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 09 जुले, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमावं-२०२०/प्र.क्र.३३२/कु.क. 


शासन निर्णय :- 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी 


क्र.एन-३, २२११-कुटूंब कल्याण, ००, ७८९, अनुसूचित जातीसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (केपुयो) (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २२१११४७७, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाळी रु.१८८४.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.४.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेसाठी सन २०२०-२१ मधील राज्य हिऱ्याचा निधी सन २०२१-२२ मध्ये खर्च 
करण्यासाठी (०१) (०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (केपुयो) (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष 
२२१११४७७ यामध्ये रु.७,६९,१४,१२०/- (अक्षरी रुपये सात कोटी एकोणसत्तर लाख चौदा हजार VaHal वीस फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलबध करुन दिलेलया तरतूदीतून झालेलया खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 


याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. ०१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५४/व्यय-१४, 
दि.२८.५.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११७००२०३०२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ashant Pundlik Wagh 


8 


laharashtra, ou=: 
ment, postalCode=400032, 


Prashant ea 


ial Justice & 


2.5.4.20=759e87fbd 1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa 


. 0240f18d726b6c8e6b832, 
serialNumber=5599270e38b296e5e5d8 14159765 
75aeb425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Dat 


( Waid पुं. वाघ) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुकत, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) संचालक, राज्य कुटुंब कार्यालय, पुणे 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC WN 


mm Sf 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क.), मंत्रालय, मुंबई 

११) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


(२ ८. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


6133806608 
ik Wag} 


